दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अनुसार 
सहकार, पणन व वद्नोद्योग विभाग (खुद्द) करीता 
तक्रार निवारण अधिकारी तसेच अपिलीय अधिकारी 
घोषीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सववि ३५.१९/प्र.क्र.२०९/आस्था-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ सप्टेंबर, २०१९ 


परिपत्रक 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१९ च्या कलम २३ अनुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 


विभाग (खुद्द) करीता उप सचिव (अर्थसंकल्प) यांना तक्रार निवारण अधिकारी घोषीत करण्यात येत 


आहे. तसेच प्रधान सचिव (सहकार) यांना अपिळीय अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


2. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०९१७१५४८०५५७०२ असा आहे. सदर 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pallavi Kishor ९०1९९ 


be ; DN: c=IN, ०56०५७ Of Maharasht eration, 
a avi IS hor Marketing and Textile Department, postalCode=400032, 
st= 


‘Maharash' 
2.5.4.20=f84604467eafca305d8db43be6ea88c5e39fe2 1 18634ad09d33 
c9b0d765d6e26, 


serialNumber=e01062e9c78c4616d627a8cf0a5b109edc1a7 1f9a6cd0f9 
2b84ddfcfc6c858ac, cn=Pallavi Kishor Kolekar 
Date: 2019.09.17 15:58:56 +05'30' 


(पल्लवी कोळेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. प्रधान सचिव (सहकार)/प्रधान सचिव (पणन)/सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व 


वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३. आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


षु. 


. सर्व सहसचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, आस्था-१ 


